राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी 
Handycam, Binoculars, Breath Analyzer, 
Anton paar उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२७०/राउशु-१ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम , 
भाग-२ दि.१७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय, उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग, भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग ॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 
३) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.०४.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र.राउशु/कार्यासन-८/संवसां/ 
एससीएम/ २३-२४/९७, दि. २०.१०.२०२३ व दि.१५.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे उपरोक्त संदर्भीय क्र. ४ अन्वये विभागाच्या 


सक्षमीकरणासाठी व गुन्हा अन्वेषण कामगिरी उंचावण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे हॅण्डीकॅम, 


बायनाकुलर, व ACTIN मशीन खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून सदर 


प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त, WS यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार खालील प्रमाणे उपकरणे खरेदी करण्यास 


पुढील अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विषय नग प्रति नग अंदाजे खर्च रुपये | अंदाजे एकूण खर्च 
hae "| Handycam GR २६,२७५/- २१,४०,२२५/- 
२ Binoculars 30 9,80,§32/- ४२,१८,९६०/- 
3 Breath Analyzer १८८ ६,३२३/- ११,८८,७२४/- 
8 Anton paar ८९ ४,७७,०००/- ४,२४,५३,०००/- 
एकूण ५,००,००,९०९/- 
अटी :- 


१) सदर प्रकरणी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका” याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४ /प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निणयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


२) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित केलेल्या खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे 


खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२७०/राउशु-१ 


असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क 
यांनी करावी. 


३) सदर यंत्रसामुग्नीसाठी कोणत्याही नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. 


४) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५) सदरहू खरेदी करतांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 


२. 


खरेदीबाबतच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमावली नुसार निविदा प्रक्रीया राबवून 
निविदा अंतीम झाल्यानंतर शासनाची वित्तीय मान्यता घेण्यात यावी. 
प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च, मागणी क्र.बी-२, २०३९ USY (00) ००१ संचालन व 


प्रहाासन (०१) (०१) आयुक्‍त कार्यालय आस्थापना लेखाशिर्ष २०३९००१४ (दत्तमत) (अनिवार्य) बाब 


क्र.५० इतर खर्च याखाली मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


ae 


प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग 


दोन, 


अनु क्र. ४ येथील नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२१२१५२०३८२३२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
RAVINDRA DEPART 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf3f2 
6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D IG A M BA R RAO A UTE CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1 BABB173F20D2 
5ABD816ED91A9B6BOF16C, RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
2024.02.12 15:31:26 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधासभा /विधानपरिषद), यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, मुंबई. 
अ.मु.स. (रा.उ.शु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचाळक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (राउशु-२)/कक्ष अधिकारी (राउशु-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (राउझु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


